कृषि विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांचे 
क्षेत्रीय भेटी, संवाद वाढविणे बाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.८६/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा: १) मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य यांचे दि. २०.०२.२०२० रोजीचे पत्र. 
शासन परिपत्रक 


जागतिक पर्यावरण बदलामुळे बिघडलेले निसर्गचक्र, त्यातून अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, 
अवर्षन स्थिती यामुळे शहोतक-यांचे घटलेले उत्पादन, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे होणारे नुकसान, 
उत्पादीत मालाला योग्य बाजारभाव न मिळणे, यामुळे शोतक-याला भेडसावणा-या अडचणी, 
यातून निर्माण झालेली चिंता याबाबींचा विचार करताना शहोतक-याशी परिणामकारक संवाद साधणे 
गरजेचे आहे. आतापर्यंत कृषि विभागाने होतक-यांच्या उन्नतीसाठी अनेक उपक्रम राबविले आहेत. त्यात 
अजुन भर घालणे गरजेचे आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून होतक-यांशी संवाद साधणे गरजेचे आहे. 
त्या अनुषंगाने विभागाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील प्रक्षेत्रास भेटी देणे व प्रभावी 
संवाद साधणे यासाठी खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी व त्याचे सनियंत्रण आयुक्त(कृषि) यांनी 
करावे. 


मा. मंत्री (कृषि) / मा. राज्यमंत्री (कृषि) तसेच कृषि विभागातील सर्व अधिका- 
यांनी शहोतक-यांच्या समस्यांचे खालीलप्रमाणे त्यांच्या बांधावर जाऊन निवारण करावे. 


१) मा. मंत्री (कृषि) /मा. राज्यमंत्री (कृषि) १५ दिवसातून किमान एकदा. 

२) सचिव(कृषि), आयुक्‍्त(कृषि), मंत्रालयीन स्तरावरील अधिकारी व कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ १५ 

दिवसातुन किमान एकदा. 

३) सर्व संचालक व विभागीय कृषि सहसंचालक आठवड्यातून किमान एकदा. 

४) सर्व अधिक्षक व कृषि अधिकारी आठवड्यातून किमान दोनदा. 

५) सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी यांनी त्यांचे 
नियमीत योजनांचे अंमलबजावणी करताना आठवड्यातून किमान ३ दिवस क्षेत्रीय स्तरावर 
शेतक-यांशी संवाद साधुन त्यांच्या समस्या जागीच निकाली काढाव्यात. ( त्यांच्या कामकाजाचा 
एकुण दिवसापैकी ६० टक्के कालावधी क्षेत्रीय कामकाजासाठी वापरावा.) 

६) कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक यांनी क्षेत्रीय स्तरावर काम करतांना योजनांची अमंलबजावणी 
करताना जास्तीत जास्त शेतक-यांशी संवाद साधुन योजनांची प्रभावी, परिणामकारक अंमलबजावणी 
करावी. 

७ वरील भेटीचा कार्यक्रम हा नियमित निरिक्षण / तपासणी या व्यतिरिक्त राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.८६/३-ओ 


शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविणे, त्यांचेशी सुसंवाद साधणे हे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी 
विविध उपाय योजना शेतक-यांना सुचविणे त्यात येणा-या अडचणी सोडविणे हा या 
अभियानाचा उद्देश आहे. 


सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥च/99$॥0[9.90/. या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२००९१८१२४८३३६२०१ असा आहे . हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


Digitally signed by Ashok Maroti At 


° 
DN: c=IN, Of Maharashti Agriculture And ADF 
| Department, postalCode=400032, st=Maharash 


2.5.4.20=e212845 163abd708717bb4bef92b6886b147679a5af5a494 
268689ab8d696dd, 


rialNumber=5f7eca 1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da0794a00 
fa mM bee126e8678172a15c5, ‘Ashok Mi Atram 


Date: 2020.09.18 12:50:25 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


१ मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२ मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३ मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४ मा. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५ आयुक्त,कृषि,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

६ संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

७ संचालक आत्मा, तथा कृषि नोडल अधिकारी,कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
८ सर्व संचालक / कृषि सहसंचालक,कृषि आयुक्‍ताळलय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
९ सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१० सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा) 

११ सर्व उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कार्यालय 

१२ निवड नस्ती (का.३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


